राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस 
अधीक्षक /पोलळीस उप आयुक्त 
(असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्याची 
बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. रापोसे-१७१६/प्र.क्र.४६(२)/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३ फेब्रुवारी, २०१६. 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या SSA २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग) या संवर्गातील खाळील 
पोलीस अधिकाऱ्याची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 


।_१_ | श्री. वैभव कलुबर्म | पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, नागपूर. | अपर पोलीस अधीक्षक, 


बीड 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्यमा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेशा असल्यास ते विचारात घेऊन 
तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यास सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचाळक व 
पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यास कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


8. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०२०३१५५६१८१३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Charushila Chandrakant Tambekar 
DN vernment Of Mal Joint 


4 > 
= 


Charushila sec 
Chandrakant Tambekar 2228 


indrakant Tambekar 
Date: 2016.02.03 15:56:16 +05'30° 


Code: 
-2b0496c0c213a3f50c6522c 
'1b1422e313820a2, cn=Charu: 


(चारूशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 
१) महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


) 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


a, 
'2cc39ae5de95e11 


shila 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.४६(२)/पोल-१(अ) 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोळीस आयुक्त, नागपूर. 

पोलीस अधीक्षक, नागपूर / बीड. 

१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / बीड. 

११) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

१२) निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


